प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत केंद्र 
शासनाकडून प्राप्त झालेला निधी वितरीत 
करण्याबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
गृहनिर्माण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक : २१ जून, २०२१ 


वाचा : केंद्र शासनाचे मंजूरी आदेशा क्रमांक:- 

१. शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ दि.०४.०३.२०२१ 
२. शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ दि.२२.०३.२०२१ 
३. शासन निर्णय क्र.प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ दि.३०.०३.२०२१ 
४ 


.|६-११०१२/९/२०१९---८५-॥/- UD (EFS ९०५९३५०), Dt.24.03.2024 
५. N-99092/198/209¢-HFA-IV- UD (EFS ९०५४०५०), Dt.24.03.2024 
६. N-99092/199/209¢-HFA-IV- UD (EFS 80422193), Dt.24.03.2024 
७. N-9.9092/198/209¢-HFA-IV- UD (EFS ९०५४०५०), Dt.24.03.2024 
८. N-99092/8/209¢-HFA-IV- UD (EFS ९०५५६०२), Dt.24.03.2024 
९. N-9.9092/198/209¢2-HFA-IV- UD (EFS ९०५४०५०), Dt.24.03.2024 
१०. N-99092/8/2098-HFA-IV- UD (EFS ९०५९३५०), Dt.24.03.2024 
११. N-99092/199/209¢-HFA-IV- UD (EFS 80422193), Dt.24.03.2024 
92. N-99092/8/2098-HFA-IV- UD (EFS ९०५९३५०), Dt.24.03.2024 
93. N-99092/419/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०४५७०३) , Dt.2&.03.2024 
१४. N-99092/199/209¢-HFA-IV- UD (EFS 80422193), Dt.2&.03.2024 
१५. N-99092/419/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०४५७०३) , Dt.2&.03.2024 
१६. N-99092/23/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०५५६०२) , Dt.2&.03.2024 
१७. N-9.9092/23/209¢-HFA-IV-UD (EFS ९०५५६०२) , Dt.24.03.2024 


प्रस्तावना : 

प्रधानमंत्री आवास योजना(नागरी) अंतर्गत राज्यात मंजूर करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांसाठी केंद्र 
शासनाने माहे फेब्रुवारी ते मार्च, २०२१ या कालावधीत रु.८१५.७१ कोटी इतका निधी राज्यशासनास मंजूर केला 
आहे. त्यापैकी रु. ६४४.२१ कोटी इतका निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण 
म्हणजे महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) संदर्भिय क्र.१ ते ३ येथील आदेशान्वये मंजूर 
करण्यात आला आहे. 

केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्रं.४ ते १७ येथील मंजूरी आदेशान्वये एकूण रु.१६२,६४,२०,०००/- इतका निधी 
मंजूर केला आहे. सदर निधी संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणाना प्रदान करण्यासाठी सुकाणू अभिकरण म्हणजे 
महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) यांना वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 

प्रधानमंत्री आवास योजना (नागरी) अंतर्गत केंद्र शासनाच्या संदर्भिय क्र. ४ ते १७ येथील आदेझ्ामध्ये नमूद 
करण्यात आलेल्या अंमलबजावणी यंत्रणाना सदर आदेझात मंजूर केल्यानुसार एकूण रु.१६२,६४,२०,०००/- 
इतका निधी वितरित करावयाचा आहे. सदर निधी अंमलबजावणी यंत्रणांना वितरित करण्यासाठी महाराष्ट्र 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२०/प्र.क्र.१०४/गृनिधो-२ 


गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणास (म्हाडा) रु.१६२,६४,२०,०००/- (अक्षरी एकशे बासष्ट कोटी चौसष्ट लक्ष 
वीस हजार फक्त) इतका निधी यान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर निधी मागणी क्र. क्यू-३, मुख्य लेखाशीर्ष २२१६, गृहनिर्माण, (०८) सर्वांसाठी गृहनिर्माण (०८) (०१) 
सर्वासाठी गृहनिर्माण अंमलबजावणी यंत्रणांना अनुदाने (प्र.म.आ.यो.) (केंद्र हिस्सा Go Tah) (कार्यक्रम) ३१, 
सहायक अनुदाने (वेतनेतर) लेखाशिर्ष २२१६२९९६ अंतर्गत वितरित करण्यात येत आहे. 

सदर निधी वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, मुंबई यांच्या स्वाक्षरीने अधिदान 
व लेखा कार्यालय, मुंबई येथून आहरित करण्यात यावा. तसेच सदर निधी ज्या प्रयोजनाकरिता मंजूर करण्‌यात 
आलेला आहे, त्याच प्रयोजनाकरिता खर्च करण्यात यावा. 

प्रस्तुत प्रकरणी आहरण व संवितरण अधिकारी आणि नियंत्रक अधिकारी, वित्त नियंत्रक, महाराष्ट्र 
गृहनिर्माणव क्षेत्रविकास प्राधिकरण हे राहतील. 

हे आदेशा वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनोपचारिक संदर्भ क्र.१९२/२०२१/व्यय-३, 
दि.३१.५.२०२१ नुसार निर्गमीत करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०६२१११४३१५२१०९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Ravindra N. Khetl 


R a V i n d fa N a fa ya n DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=Hi ig 


partment, postalCode=400032, st=Maharash 
2.5.4.20=188518615e7 1d343f645c4620bd62f620f5f5af35f7293 


Khetle ee 
(रविंद्र खेतले) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 

१. उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण, गृहनिर्माण 

भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई-५१ 

२. अभियान संचालक, राज्य अभियान संचालनालय (प्रआयो), गृहनिर्माण भवन, वांद्रे (पूर्व), मुंबई 

३. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर. 

४. संबंधित आयुक्‍त, महानगरपालिका / मुख्याधिकारी, नगरपालिका. 

५. संबंधित कोषागार अधिकारी. 
उप सचिव,वित्त विभाग (व्यय-३), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
सह संचालक, लेखा व कोषागरे कॉम्पुटर सेल, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई. 
कार्यासन अधिकारी, (अ्थ),गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
निवडनस्ती/ गृनिधो-२ कार्यासन, गृहनिर्माण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


on SG -८४ 


पृष्ठ २ पैकी 2 


